महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न 
समन्वयक मंत्री (Nodal Minister) 
यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकसी-१११९/प्र.क्र.५६/३६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक-१९१५/मुमंस-२७/प्र.क्र.१०३/२०१५/३६, दि. १५ डिसेंबर, २०१५. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीनुसार महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद हा विषय 
सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपविण्यात आलेला आहे. सदर विभाग मा.मुख्यमंत्री यांच्या अधिपत्याखाली 
कार्यरत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी प्रभावी पाठपुरावा करुन विषयाळा चालना मिळावी यासाठी व 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यातील वकील महोदय व सीमा भागातील मध्यवर्ती महाराष्ट्र 
एकिकरण समिती यांच्यात समन्वय साधणे, तसेच महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्ना संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने 
दावा केलेल्या ८६५ गावांतील जनतेचे प्रश्न सोडविणे याकरीता संदर्भाधिन दि.१५.१२.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
“समन्वयक मंत्री (Nodal Minister)” महोदयांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. महाराष्ट्र राज्यविधान सभेची निवडणूक प्रक्रिया ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये पार पडून नवीन शासन अस्तित्वात 
आल्यामुळे नव्याने मा.समन्वयक मंत्री महोदयांची नियुक्‍ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्यानुसार दि.१५.१२.२०१५ चा संदर्भाधिन शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करून श्री.छगन चंद्रकांत भुजबळ, 
मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) व श्री.एकनाथ संभाजी शिंदे, मा. मंत्री (नगर विकास, सार्वजनिक 
बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) या दोन मंत्री महोदयांची महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नाचे “समन्वयक मंत्री (Nodal 
Minister)” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. हाझासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११३१६०४११९१०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


राज्यपाळ जी यांच्या आदेशानुसार व नांवाने Digitally signed by VALVI JANA JIVA 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवा या 
2 2.5.4.20=4f7e685e5023c557d69a50fc6a7ce3fcact9e46a5a0310 
6a47b930f7e13052c, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=fd6f9785fe220b2c0f30d422d401 e2dfc838a0d9e 
| VA <621401534f5b36eaf57126, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VALVIJANA JIVA, 
Date: 2020.01.22 16:57:32 +05'30' 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. मा.समन्वयक मंत्री तथा मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 
४. मा.समन्वयक मंत्री तथा मंत्री (नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी 
सचिव, HATHA, मुंबई-४०००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकसी-१११९/प्र.क्र.५६/२०१९/३६ 


. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


८. सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 


. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

. मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
.श्री.शिवाजी जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, आदित्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४, नॉयडा-२०१३०१. 
. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१८, १९, १९-अ, २५, २९-आ) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. सर्व कार्यासने, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


